श्रीमती निलिमा देशपांडे, सहायक निबंधक 
भागीदारी संस्था, (गट-ब) यांना महाराष्ट्र 
पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ येथील 
लिपिक-टंकलेखक या पूर्वीच्या पदाची सेवा 
सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- आयपीए-२११८/७२३/प्र.क्र.३/का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


पहा :- 

१) महाराष्ट्र wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांचे आदेश H.MAFSU/Est.I/4¢.3¢/0¢, 
दि.०७.०६.२००८ 

२) महाराष्ट्र wo व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांचे प्रमाणपत्र क्र. MAFSU/Est.I/ 
CPP/22§8/92, Nagpur, दि.१७.०३.२०१२ 

3) महाराष्ट्र Ug मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र क्र.मपमविवि/आस्था-३/ 
नाहप्र/१३९३/२०१६, दि.१८.०६.२०१६ 

४) महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांचे कार्यमुक्‍्ती आदेश क्र.मपमविवि/आस्था-३/ 
कामु/३१७१/२०१७, दि.०७.०९.२०१७ 

५) निबंधक भागीदारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेश क्र.निभासं- 
२४(ओ/ ५०२०/८७४//७१८३/१७)/दोन, दि.०८.०९.२०१७ 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि. ३१.०३.२०२३ 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. रानिप्र-२०२४/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि. 30.04.2028 


प्रस्तावना :- 


श्रीमती निलिमा देशपांडे यांची संदर्भाधीन दिनांक ०७.०६.२००८ च्या आदेशान्वये निवड 


समितीमार्फत महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ येथे लिपिक-टंकलेखक पदावर नियमित 


नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्रीमती देशपांडे यांनी संदर्भाधीन दिनांक १७.०३.२०१२ च्या 


प्रमाणपत्रान्वये लिपिक-टंकलेखक पदाचा दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकाररित्या 


पूर्ण केला आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीए-२११८/७२३/प्र.क्र.३/का.१ 


श्रीमती देशपांडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे जाहिरातीस अनुसरुन 


"सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, (राजपत्रित), सामान्य राज्य सेवा, गट-ब" या पदाकरीता पूर्व 


परवानगी घेऊन अर्ज केला असून, सदर पदाच्या परिक्षे/मुलाखती करीता त्यांना विद्यापीठ नियुक्‍ती 


आदेझातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून संदर्भाधीन दिनांक १८.०६.२०१६ अन्वये परवानगी देण्यात 


आली होती. 


श्रीमती देशपांडे यांना महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ येथील वरिष्ठ लिपिक 


या पदावरुन संदर्भाधीन दिनांक ०७.०९.२०१७ रोजीच्या आदेझान्वये कार्यमुक्त करण्यात आले होते व 


त्या सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, (गट-ब) पदावर दिनांक ०८.०९.२०१७ रोजी हजर झाल्या. 


सबब, त्यांच्या २ पदांवरील नियुक्त्यांमध्ये कोणताही खंड नाही. 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक 39.03.2023 रोजीच्या 


शासन निर्णयानुसार तसेच दिनांक ३०.०५.२०२४ च्या शासन परिपत्रकातील अटींनुसार श्रीमती 


निलिमा देशपांडे यांची महाराष्ट्र wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ येथील लिपिक-टंकलेखक या 


पदावरील दिनांक १२.०६.२००८ ते दिनांक ०७.०९.२०१७ या काळावधीतीळ सेवा ही दिनांक 


०८.०९.२०१७ पासूनच्या सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, (गट-ब) या पदावरील सेवेस जोडून 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


श्रीमती निलिमा देशपांडे या सन २००५ नंतर शासकीय सेवेतील दोन्ही पदावर रुजू 


झाल्या असल्याने वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दिनांक 


१२.०१.२००७ मधील तरतुदीनुसार त्यांना नवीन परिभाषित sistem निवृत्तीवेतन योजना लागू 


असून, वित्त विभागाच्या दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच दिनांक 


३०.०५.२०२४ च्या शासन परिपत्रकातील अटींनुसार श्रीमती निलिमा देडापांडे यांची महाराष्ट्र VW व 


मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ येथील लिपिक-टंकलेखक या पदावरील दिनांक १२.०६.२००८ ते दिनांक 


०७.०९.२०१७ या कालावधीतील सेवा ही दिनांक ०८.०९.२०१७ पासूनच्या सहायक निबंधक 


भागीदारी संस्था, (गट-ब) या पदावरील सेवेस फक्त सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून 


देण्यास या शासन आदेशाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीए-२११८/७२३/प्र.क्र.३/का.१ 


2. 


हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३१/सेवा-७, दि.१५.०७.२०२४ 


अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


3: 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१२४१०१२८१२ असा 


आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a20fa0e 


8638f40554d1f74d87b, postalCode=400032, 1०11313511 
KA D A M serialNumber=46C6AAD763D6F6FEO 1 CAEF299F7BF533D85983 
B1491695AAAE025643F38D12D4, cn=MANISHA ANIL KADAM 
Date: 2024.10.07 12:27:44 +05'30' 
(मनिषा कदम) 
सॉलिसिटर 
सहायक सॉलिसिटर -नि- उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
उप निबंधक, निबंधक भागीदारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. अवर सचिव (सेवा-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. श्रीमती निलिमा देशपांडे, सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, छत्रपती संभाजीनगर 
. निवडनस्ती (कार्यासन-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


